गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ फेब्रुवारी २००८ 
क्रमांक पीईएन. ०१०७/प्र.क्र. ५०१/पोल-१.-- श्री. बी. टी. न्हिंगलोव्हा, 
भापोसे (१९७४), अपर पोलीस महासंचालक ब संचालक, पोलीस बिनतारी 
संदेश, महाराष्ट्रं राज्य, पुणे हे नियत वयोमानानुसार दिनांक २९ फेब्रुवारी २००८ 
रोजी मध्यान्होत्तर पासून शासकीय सेवेतून निवृत्त होत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


कैलास वि. बिलोणीकर, 
शासनाचे अवर सचिव- 


